शिस्तभंगविषयक कारवाई 


किरकोळ शिक्षा देण्यास सक्षम असणाऱ्या 
शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्याचे अधिकार 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: वऱशिअ-१२१८/प्र.क्र.५३/११ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ५ जून, २०१८ 


परिपत्रक 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार शासकीय 


कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येते. सदर नियमांतील नियम २(क) मधील 


तरतुदीन्वये शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी या संज्ञेची व्याख्या विहित करण्यात आली आहे. 


तसेच नियम ७ मधील तरतुदींन्वये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विरूध्द शिस्तभंगाची कारवाई 


कोण सुरू करु शकेल त्याबाबतच्या तरतुदी विहित केल्या आहेत. त्यातील पोट-नियम (२) 


मधील तरतूद पाहता शासकीय कर्मचाऱ्यास किरकोळ शिक्षा करण्यास सक्षम असणारा 


शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी त्या शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध जबर शिक्षा करण्याची नियम ८ 


अन्वये कारवाई सुरू करु शकेल किंवा कसे याबाबत प्रशासकीय विभागांकडून क्षेत्रिय 


कार्यालयांकडून विचारणा होत आहे. 


या संदर्भात स्पष्ट करण्यात येते की, वरील नियमातील तरतुदीनुसार शासकीय 
कर्मचाऱ्यास केवळ किरकोळ शिक्षा करण्यास सक्षम असणारा श]िस्तभंगविषयक प्राधिकारी 
त्या शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध नियम ८ अन्वये जबर शिक्षा करण्याची शिस्तभंगविषयक 


कारवाई सुरू करु शकेल. 


मात्र, अज्ञा शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्याने केलेल्या कारवाईअंती संबंधित 


कर्मचाऱ्यास कोणतीही जबर शिक्षा देणे आवश्‍यक आहे असे त्या शिस्तभंगविषयक 


प्राधिकाऱ्याचे मत झाल्यास त्याने त्या चौकडीचा अभिळेख वरील नियमातील नियम ८(२३) 


मधील तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाहीसाठी जबर शिक्षा देण्यास सक्षम असणाऱ्या 


प्राधिकाऱ्याकडे पाठविणे आवश्यक राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वशिअ-१२१८/प्र.क्र.५३/११ 


सदर शासन परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०६०५१३१७०११३०७ असा आहे. हे आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


ostalCode=401 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Bhatu Sambhu 0000000200 cree eee 
Wankhede eee यया सा 
(भ.सं.वानखेडे) 
उप सचिव 
सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रति, 
१. राज्यपालांचे सचिव, 
२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, 
३. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, 
४. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 
५. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा, 
६. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद, 
७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
८. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, 
९. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/ स्वीय सहायक, 
१०. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
११. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख, 
१२. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१४. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 
१५. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई 
१६. *प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१७. *सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय, मुंबई, 
१८. *सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद सचिवालय, मुंबई, 
१९. *सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
२०. *आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 
२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती), 
२२. सर्व विधीमंडळ सदस्य, 
२३. विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 
२४. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
२५. निवडनस्ती 
* पत्राने 


पृष्ठ २ पैकी २ 


